महाराष्ट्र शासन 


नियोजन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.६५४, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०२२५९६/२२७९४११६ Email ID : vanita.shirsat@nic.in 
क्रमांक : निविआ-४०२४/प्र.क्र.५१/का.१४२१. दिनांक : २३ जुले, २०२४ 


विषय : नियोजन विभागांतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती पुनर्गठित करणेबाबत. 
संदर्भ : १ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास क्र.मकचौ-२०१३/प्र.क्र.६४४/मकक, 
दिनांक १९ जून, २०१४. 
२) कार्यालयीन आदेडा, नियोजन विभाग क्र.निविआ-४०२४/प्र.क्र.५१/१४२१, 
दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०२४. 


कार्यालयीन आदेशा 


कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 
२०१३ व संदर्भ क्रमांक १ येथील महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णयामधीळ तरतुदीनुसार 
महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी नियोजन विभागांतर्गत संदर्भाधीन आदेशा 
क्रमांक-२ अन्वये अंतर्गत महिला तक्रार समिती गठित करण्यात आलेली होती. तथापि, प्रशासकीय 
कारणास्तव विभागाची महिला तक्रार निवारण समिती खालीलप्रमाणे पुनर्गठीत करण्यात येत आहे. 


१ श्रीमती चारुशीला दे.चौधरी, सह सचिव द अध्यक्ष 

२) श्रीमती प्रज्ञा भि.मनोहर, अवर सचिव = सदस्य 

3) श्रीमती नेहा नं.हुमरसकर, अवर सचिव ae सदस्य 

8) श्री.नंदकुमार राऊत, अवर सचिव (आस्थापना) -- सदस्य 

५) श्री.सुधीर शां.केळसकर, कक्ष अधिकारी चल सदस्य 

६) श्रीमती डॉ.वैश्याली कोल्हे, सहयोगी प्राध्यापक = अशासकीय सदस्य 

(टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई) 
७ श्रीमती वनिता दि.शिरसाट, कक्ष अधिकारी (आस्थापना) न सदस्य सचिव 


(पदसिध्द कक्ष अधिकारी कार्यासन-१४२१) 


२. नियोजन विभागाअंतर्गत तक्रार निवारण समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील. 
अ) केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेली मार्गदर्शक तत्वे तसेच शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियमात सुधारणा केलेल्या सूचनांना प्रसिध्दी देणे. 
बो लैंगिक सतावणुकीच्या तक्रारीची दखल घेणे. 


क) तक्रारीत तथ्य आढळून आल्यास त्याबाबतचा शोध घेवून शिस्तभंगाची कार्यवाही 
करण्याकरीता शिफारस करणे. 
ड) शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे. 


3) शासनाला यासंबंधी केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करणे. 


शासन आदेडा क्रमांकः निविआ-४०२४/प्र.क्र.५११/का.१४२१. 
३. नियोजन विभागात काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी 
उपरोक्‍त महिला तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्षांकडे किंवा सदस्य सचिवांकडे पाठविता येतील. त्या 
तक्रारी या समितीकडून विचारात घेण्यात येतील. 


8, नियोजन विभागअंतर्गत महिला तक्रार निवारण समितीतील अशासकीय सदस्य यांना 
शासनाचे प्रचलित नियमानुसार वेळोवेळी अनुज्ञेय करण्यात आलेले सर्व भत्ते देय राहतील. 


कि सदर Bear महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०७२३१४५६०२७३१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
IN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


DI 
MILIND RAGHUNATH णय 
2.5.4.20=438fa7 0bb728385b5c81bde24450c1 1d5ce0d99ed18a61f 


b5b1685722e2c2c03, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

K U L KA R N | serialNumber=DB6FB8A 1DB6A8793024B0C8728EB79AB35DDOCA 
E14DDA9621D73EA4347C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH 
KULKARNI 
Date: 2024.07.23 15:07:19 +05'30' 


(मिलिंद कुळकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती चा.दे.चौधरी, सह सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्रीमती प्रभि.मनोहर, अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
श्री.नंदकुमार राऊत, अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
श्रीमती ने.नं.हुमरसकर, अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. Saloon, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्रीमती डॉ.वैश्याली कोल्हे, सहयोगी प्राध्यापक, टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोडल सायन्स 
महिला व मुलांकरीता सहाय्य कक्ष, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, देवनार, मुंबई. 
७. श्रीमती व.दि.शिरसाट, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ 40 AD -0 


प्रत, 
१. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
२. संचालक, टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्स, महिला व मुलांकरीता सहाय्य कक्ष, टाटा 
सामाजिक विज्ञान संस्था, देवनार, मुंबई. 
३. श्रीम.अ.स्व.सोनवणे, अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (रोहयो) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्रीम.गी.अ.पिंपळे, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४२३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती / कार्यासन १४२१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


